मोटार वाहन विभागातील आस्थापनेवर मोटार 
वाहन निरीक्षक व सहाय्यक मोटार वाहन 
निरीक्षकांची पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३० वा AIG, HH WS, मुंबई -४०० ००५ 
दिनांक: १६ जुले, २०१३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा 
दि.१०.९.२००१ 
२) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.४६१२/का ८(१)/सहमोवानि/न.प./जा.क्र.१५०६३ 
दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१२. 
३) वित्त विभाग, पत्र क्र. पदनि-२०१३/प्र.क्र.०६/१३/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०७.०२.२०१३ 


प्रस्तावना :- 

मोटार वाहन विभागामध्ये कामाचे वाढते स्वरूप तसेच सतत वाढत असणाऱ्या वाहन संख्येच्या 
पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या कामाचे स्वरूप आणि मोटार वाहन कायद्यामध्ये विहित केलेल्या कर्तव्यांचे 
समाधानकारकपणे निर्वाहन करण्यासाठी मोटार वाहन निरीक्षक व सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या 
पद निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

संयुक्‍त सचिव समितीची दिनांक ०८.११.२०१२ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत मोटार वाहन 
निरीक्षकांची १५० पदे (रु.९३००-३४८००-ग्रेडपे-४५००) व सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची ३०० पदे 
(रु.९३००-३४८००-ग्रेडपे ४३००) या वेतनश्रेणीत निर्माण करण्यास समितीने सहमती दर्शविली. उच्च 
स्तरीय सचिव समितीची दिनांक २४.०१.२०१३ रोजी झालेल्या बैठकीत मोटार वाहन निरीक्षकांची १५० 
पदे व सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची ३०० पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली. 


शासन निर्णय:- 

मोटार वाहन विभागाच्या आस्थापनेवर मोटार वाहन निरीक्षक गट-अ ची (रु.९३००-३४८००- 
ग्रेडपे-४५००) या वेतनश्रेणीतील एकूण १५० पदे आणि सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांची (रु.९३००- 
३४८००-ग्रेडपे- ४३००) या वेतनश्रेणीतील एकूण ३०० नविन पदे निर्माण करण्यास झासन मान्यता देत 
आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४१/१३/व्यय-८, दिनांक 
१०.०६.२०१३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१२/प्र.क्र.१५०/परि-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७२०११५२१६३२२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhimrao 


] Ramrao Wadhave 
3 h | m rao DN: CN = Bhimrao Ramrao 
Wadhave, C = IN, S = 
Ramrao MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Wad h ave Date: 2013.07.20 13:16:37 +05'30' 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

९. 
१०. 


सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत/लेखा परिक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.अवर सचिव,(परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती (परिवहन-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


